कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह संवर्गाची दि.०१.०१.२०१६ व 
दिनांक०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती सेवा 
जेष्ठतासूची.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०११७/२०३२(१६)/प्र.क्र.१७/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
तारीख: ३० जानेवारी, २०१७ 


संदर्भ: अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा, पुणे यांचे जा.क्र. सजेसू/ 
कार्यकारी/अमका/११५०८/२०१६/कक्ष-२/पुणे, दिनांक ०९.१२.२०१६. 


- परिपत्रक - 


कारागृह विभागातील अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१६ व दिनांक 
०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती सामायिक सुची तयार करण्यात आली आहे. सदर जेष्ठतासूची 
सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील 
सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ 
ची प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
संवर्गातील सर्व अधिका-यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिका-यांसह) निदर्शनास आणून 
त्यांचे आक्षेप, हरकती, त्रुटी याबाबत माहिती मागविण्यात यावी. अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झाळेल्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती कारागृह 
महानिरीक्षणालयाकडे असलेल्या अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या विभागाकडे 
दिनांक २८.०२.२०१७ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास 
जेष्ठतासूचीत नमूद Hoot तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१७०१३०१४५५०७६९२९ असा आहे. हे 
परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Prabhakar 0 


artment, postalCode=400032, 


5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c: 


Atmaram Sankhe ०0 
(प्रभाकर संखे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक: जेएलई-०११७/२०३२(१६)/प्र.क्र.१७ /तुरुंग-१ दिनांक 30 जानेवारी, २०१७ चे जोडपत्र- परिशिष्ट- अ 


अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०१६ व दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती सामायिक सेवाजेष्ठतासूची 
(वेतनश्रेणी-रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन (09६००) 


अ. । जेष्ठता नाव प्रवर्ग जन्मतारीख प्रथम नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा शौक्षणिक महाराष्ट्र अभिप्राय 
क्र. । क्रमांक (नियुक्‍ती नियुक्तीचा वया | (सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक अर्हता लोकसेवा 
नंतर प्रवर्ग पदावरील विभागीय परिक्षेव्दारे जेष्ठतेचा आयोगाची 
बदलला नेमणूकीचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक परिक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
त्याचा परिक्षेचे वर्ष ) 
दिनांक) 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ १ | योगेश दत्तात्रय खुला ०७.१२.१९६९ | १५.०६.१९९५ । अधीक्षक, जिल्हा १८.०३.२००५ | ३१.१२.२०२७ | एम.ए. १४.०५.१९९७ | १०.१०.२०१६ 
देसाई १८.०३.२००५ । कारागृह वर्ग-२/ रोजी पदोन्नत 
१५.०६.१९९५ 
2 2 | वैभव साहेबराव अ.जा. ०२.०८.१९६२ | १५.०६.१९९५ । अधीक्षक, जिल्हा १८.०३.२००५ | ३१.०८.२०२० । एम.ए. १४.०५.१९९७ 
कांबळे १८.०३.२००५ । कारागृह वर्ग-२/ 
१५.०६.१९९५ 
३ ३ हिरालाल रामा वि.जा. (अ) । १५.०६.१९६३ | १५.०६.१९९५ । अधीक्षक, जिल्हा १८.०३.२००५ | ३०.०६.२०२१ | बी.ए. १४.०५.१९९७ 
जाधव १८.०३.२००५ | कारागृह वर्ग-२/ एम.एस.डब्ल्यू 
१५.०६.१९९५ 
४ ४ | जयंतशोगानाईक | अ.ज. ०५.०३.१९६६ | १५.०६.१९९५ । अधीक्षक, जिल्हा १८.०३.२००५ | ३१.०३.२०२४ । बी.ए. १४.०५.१९९७ 
१८.०३.२००५ । कारागृह वर्ग-२/ एम.एस.डब्ल्यू 
१५.०६.१९९५ 
षु ५ | विनायक विष्णुपंत । खुला ०७.०२.१९५८ | २७.०६.१९८० | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०२.२०१३ | २९.०२.२०१६ । एम.ए. २७.०४.१९९८ । २९.०२.२०१६ 
शेकदार २६.०२.२०१३ । २७.०६.१९८० सेवानिवृत्त 
६ ६ । ]ारदवामनराव वि.मा.प्र. । २९.०५.१९६८ | १४.०५.१९९७ | स.से.नियुक्‍ती/म.ळो.आ. | ०४.१२.२०१३ | ३१.०५.२०२६ | एल.एल.एम. | २७.०४.१९९८ 
खटावकर ०४.१२.२०१३ । अधि.जि.का वर्ग-२/ 
७ ७  । रमेश विष्णु कांबळे | अ.जा. ०४.०८.१९६३ | ०९.०६.१९८६ । तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०२.२०१३ | ३१.०८.२०२१ | बी.कॉम. ११.०४.१९९१ 
२६.०२.२०१३ । ०९.०६.१९८६ एम.एस.डब्ल्यू 


वासुदेव दिगंबर अ.ज. १५.०५.१९६६ | १४.०५.१९९७ | स.से.नियुक्‍ती/म.लो.आ. | २६.०२.२०१३ । ३१.०३.२०२४ | एम.ए. २७.०४.१९९८ 
बुरकुले २६.०२.२०१३ | अधि.जि.का वर्ग-२/ 
उत्तम तोलाराम वि.जा. (अ) | ०१.०६.१९६६ | १४.०५.१९९७ । स.से.नियुक्‍ती/म.ळलो.आ. | २६.०२.२०१३ | 30.0§.2028 | एम.ए. २७.०४.१९९८ 
पवार २६.०२.२०१३ । अधि.जि.का वर्ग-२/ 


